विद्यार्थ्यांना शौक्षणिक साहित्य पुरविणे या योजनेंतर्गत 
खाजगी अनुदानीत शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे 
नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्यांसाठी निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः निमुचा २०२३/प्र.क्र.८८/एसडी-६ 
मादामकामामार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑक्टोंबर, २०२३ 
वाचा:- 

१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र संकीर्ण २४११/८०/११/अर्थसंकल्प, दि.२३.०९.२०११. 

२. शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र संकीर्ण शहौगुवि २०१५/(८०/१५)/एसडी-६, दि.२२.०६.२०१५ 
शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-६, दि.११.०२.२०२१. 
शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्र संकीर्ण २४२३/(९३/२३)/अर्थसंकल्प, दि. २८.०८.२०२३ 
५. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
६. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे, यांचे पत्र जा.क्र.राशैसंप्रपम मूल्यमापन/>% 

खाजगी अनुदानित प्रस्ताव/२०२३-२४/३८९६, दि.२२.०८.२०२३ 


Cc “८० 


प्रस्तावना:- 


संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये *राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे 
बळकटीकरण (STARS) ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या 
केंद्रपुरस्कृत योजनेच्या राज्य अनुदान वितरण वित्तीय नियमावली मार्गदर्शक तत्वे यामधील तरतूदीनुसार सन 
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील इयत्ता तिसरी ते 
आठवी च्या विद्यार्थ्यासाठी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्यांचे आयोजन करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांचा विचार करता जेवढे विद्यार्थी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
शाळांमध्ये शिक्षण घेतात, जवळपास तेवढेच विद्यार्थी खाजगी अनुदानीत शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. दर्जेदार व 
गुणवत्तापुर्ण शिक्षणाच्या प्रसारासाठी विद्यार्थ्याच्या संपादणूक पातळीत वाढ होणे आवश्‍यक आहे. अध्ययन निष्पत्ती 
निश्चित करण्यासाठी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्या हा महत्वपूर्ण उपक्रम आहे. राज्यातील उच्च प्राथमिक 
शाळांमधीळ जवळपास निम्मे विद्यार्थी या उपक्रमापासून वंचित राहिल्यास संपादणूक पातळीत वाढ 
करण्याबाबतच्या प्रयत्नांना निश्चितपणे खीळ बसेल. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन खाजगी अनुदानीत शाळांमधील 
इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी संकलित मूल्यमापन चाचणी - १ व २ san दोन चाचण्या आयोजित 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात यावी तसेच या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा असा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र.५ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकःनिमुचा २०२३/प्र.क्र.८८/एसडी-६ 


संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची राज्यात सन २०१५-१६ पासून अंमलबजावणी 
करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतंगत शैक्षणिक प्रगती चाचण्यांचे आयोजन हा महत्वपूर्ण 
घटक निश्चित करण्यात आला असून त्यानूसार राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या उच्च प्राथमिक 
शाळांमधील विद्यार्थ्यांकरीता शौक्षणिक प्रगती चाचण्यांच्या आयोजनासाठी आवश्‍यक निधी राज्य झासनामार्फत 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 


राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे ही राज्य पुरस्कृत योजना सन २०११ पासून 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य पूरविण्यात येते. सदर्भ क्र.६ 
अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानूसार नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्यांचे आयोजन हा शैक्षणिक उपक्रम 
असून या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेसारखे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्यासाठी चाचणी 
विकसन कार्यशाळा, कागद खर्च, छपाई खर्च, वाहतूक खर्च इत्यादी घटकांसाठी निधी खर्च करणे क्रमप्राप्त आहे. 
राज्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमधीळ जवळपास निम्मे विद्यार्थी नियतकालीक मुल्यांकन चाचण्या यासारख्या 
महत्वपूर्ण उपक्रमापासून वंचित राहू नये म्हणून राज्यातील खाजगी अनुदानीत शाळांमधील तिसरी ते आठवीच्या 
विद्यार्थ्यांसाठी अशा चाचण्याचे आयोजन व या उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या प्रस्तावास 
'विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य wives या योजनेंतर्गत मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी सदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
राज्यातील खाजगी अनुदानीत शाळांमधील इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांकरीता विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक 
साहित्य पूरविण्याबाबत' या योजनेंतर्गत संकलित मूल्यमापन चाचणी -१ व २ यांचे आयोजन करण्यास तसेच 
यासाठी अपेक्षित खर्च अंदाजे रु.१४,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी साठ लाख ) यास शासनाची मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर बाबीवरील खर्च “मागणी क्र.ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८००-इतर खर्च, (००) (१०) विद्यार्थ्यांना 
शैक्षणिक साहित्य पुरविणे (२२०२६७९), (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) ” यालेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२३-२४ या वर्षात उपलब्ध करुन दिलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून करण्यात यावा. 


३. 'विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पूरविण्याबाबत' या योजनेसाठी संदर्भ Hy अन्वये आयुक्‍त (शिक्षण), 
महाराष्ट्र राज्य यांना “नियंत्रक अधिकारी” आणि लेखाधिकारी, प्राथमिक शिक्षण संचाळनालय, पुणे यांना “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” म्हणुन घोषित करण्यात आले आहे. संबंधीत अहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदरचा 
निधी कोषागारातून आहरीत करुन संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांना 
अंमलबजावणीसाठी सुपूर्द करावा. सदरचा निधी हा दिलेल्या उद्देशासाठीच खर्च करण्यात यावा. 


8. सदर अनुदान सशर्त अनुदान असून त्याच्या अटी व शर्ती सदर शासन निर्णयाप्रमाणे आहेत. तसेच यापुर्वी 
तिसरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आलेले आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःनिमुचा २०२३/प्र.क्र.८८/एसडी-६ 


ष्‌. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १४ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला उपविभाग-३, अनुक्रमांक-४ परिच्छेद क्र.२४ (२) (ब) व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ अन्वये या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाला 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१००४१०१५४२८७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


| M T | YAZ EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab6 1fb555b2fdfSc8d6d652ff1 हरली 
bd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=77A529748C5E7C1 BA7A66E81C654BA3C492FDA 
M U S HTAQ U E KAZ | 5B29E076241DB1BA213DDEDF4E, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE 
KAZI 


(इ.मु.काझी) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
७.मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 
८. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
१०. AYA), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे. 
१२.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
१३.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४.शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे. 
१५.शिक्षण संचालक (योजन), पुणे. 
१६.संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती), पुणे. 
१७.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्वी 
१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१९.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


पृष्ठ$पैकी३ 


